उपजिल्हा रुग्णालय,उमरखेड जि.यवतमाळ 
येथील २१ अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः TES - 2029 /प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, 
ळोाकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: २५ नोव्हेंबर,२०२१. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक -पदनि- २०२०/प्र.क्र.४४/आरोग्य-३, 
दिनांक- ०७.०६.२०२१. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- ससंआसे/उपसंचालळक अकोला मंडळ 
अकोला/२१ अस्थायी पदे/१५८३८-४०/कक्ष -५२ब, दिनांक-१३.१०.२०२१. 


शासन निर्णय- 
उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उमरखेड येथील कुटीर रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन 


करुन १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय स्थापन करण्यात आले असून त्याकरीता अतिरीक्त २१ 


नियमित पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या अस्थायी पदांना निर्मितीपासून 


(०७.०६.२०२१) ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव संचालनालयाकडून प्राप्त झाला 
आहे. 


२. आता या शासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार उप संचालक, आरोग्य सेवा, 


अकोला मंडळ, अकोला यांच्या अधिपत्याखालील १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, उपरखेड येथील 


नव्याने निर्माण केलेल्या २१ अस्थायी पदांना दिनांक ०७.०६.२०२१ ते २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 


देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२१- 


२०२२ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०६ - सार्वजनिक आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०२१/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


००१ - संचालन व प्रशासन 
(०१)(०९) - महाराष्ट्र आरोग्य सेवा विकास प्रकल्प अंतर्गत ग्रामीण / कुटीर रुग्णालयाचे जिल्हा 
रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन (२२१० ०२२६) 
४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दिनांक- १५.०२.२०२१ 


व दिनांक १०.०८.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०८१५१३५६३२१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 


R O S h a Nn | DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


e 
D | Nn e S h st=Maharashtra, 
2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44a 
e02d12f2c1313143ad8376755d0e81 


Ka d a mM > a t | | abe hae cn=Roshani Dinesh 
पाटील : 2021.11.25 16:14:34 --05'30' 
(रो.दि.कदम- 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सहसंचालक,आरोग्य सेवा (रुग्णालये- राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) पुणे. 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ, अकोला. 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक,जिल्हा रुग्णालय, यवतमाळ. 

८. वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, यवतमाळ 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१०. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ २०२१/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०२१/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३, 
दि.२५ .११.२०२१ अन्वये सोबतचे विवरणपत्र. 


अ.क्र पदनाम वेतनसंरचना अस्थायी पदे 
२. विद्यकीय अधिकारी (हास्त्रक्रिया ) 56-२०: ५६१००-१७७५०० शिक 
-अ 
3. 'विद्यकौय अधिकारी (स्त्रीरोग व 5-२०: ५६१००-१७७५०० शि 
प्रसुतीशास्त्रगट-अ 
४. ब वैद्यकीय अधिकारी बधिरीकरण |S-20: ५६१००-१७७५०० २ 
५. foam अधिकारी (भिषक) |S-20: ५६१००-१७७५०० aa 
3 
६. [della अधिकारी (बालरोगतज्ञ) 5-२०: ५६१००-१७७५०० शिंग 
-अ 
७. विद्यकीय अधिकारी (अस्थिव्यंग) aa 
S-20: ५६१००-१७७५०० 
-अ 
८. 'विद्यकीय अधिकारी (नेत्रशल्य क क्व १ 
चिकित्सा) गट-अ य ; 
९. 'विद्यकीय अधिकारी (दंतचिकित्सा) १ 
85-२०: ५६१००-१७७५०० 
-अ 
णं THe अधिकारी (अपघात Hei) १ 
85-२०: ५६१००-१७७५०० 
-अ 
ae THA अधिकारी S-9§: ४४९००-१४२४०० q 
१२ य्यक अधिसेविका 5-१५: ४१८००-१३२३०० Lo 
943 "किक 59-१४:३८६००-११२८०० “1 
१४ प्रय ळा सहायक S- 9: २१७००-६९१०० Lt 
१५ प्रशासकीय अधिकारी S-94: ४१८००-१३२३०० 1 पै | 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पद॒आ २०२१/प्र.क्र.११९/आरोग्य-३ 


अ.क्र पदनाम वेतनसंरचना अस्थायी पदे 

१६ अधीक्षक 5-१४:३८६००-१२२८०० | 9 | 

१७ य्यक अधीक्षक /भांडारपाळ  ।5-१३: ३५४००-११२४०० za 

१८ वरिष्ठ लिपिक 5- ८: २५५००-८११०० शड 
एकूण अस्थायी पदे २१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


